मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील एसएलपी 
क्र. ४५७४/२००६ मध्ये ज्येष्ठ समुदेशी म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. शोखर नाफडे 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०१६ 


संदर्भ १) शासनपत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. १३६८/२८/क्रिमी.जन./१६/ओ-ब्रँच, 
दिनांक ३० मार्च, २०१६ 
2) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.मिटींग २०११/(२४९)/डी-१४, दिनांक १५.०२.२०१४ 


शासन निर्णय: 

मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एसएलपी क्र. ४५७४/२००६ जहांगीर हॉस्पीटल 
विरुध्द महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी, २००७ 
च्या पत्रान्वये, वरिष्ठ विधीज्ञ अँड.श्री.ठदय ललित यांची नियुक्‍ती केली होती. तथापि, अँड.श्री.उदय 
ललित यांची मा.सुप्रीम कोर्टात न्यायाधिश पदी नियुक्‍ती करण्यात आल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात 
अँड.श्री.शेखर नाफडे यांची उपरोक्‍त दिनांक ३०.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाने नियुक्‍ती 
केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र विधी अधिकारी (सेवेच्या नियुक्‍ती, अटी व वेतन) नियम १९८४ यास अनुसरुन 
प्रचलित शासन निर्णयातील दरानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 
लढणा-या अ-वन वकीलांना, ज्या दराने फी देय आहे त्या दराप्रमाणे अँड.श्री.शेखर नाफडे यांना सदर 
खटल्यामध्ये फी मंजूर करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
असलेल्या एसएलपी क्र. ४५७४/२००६ जहांगीर हॉस्पीटल विरुध्द महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये 
अँड.श्री.शेखर नाफडे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.७५,०००/- (रु.पंचाहत्तर हजार 
फक्त) अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या व्यतिरीक्त अँड.श्री.शेखर 
नाफडे यांना अपरिणामकारक फी वा इतर कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, sen अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३.  यासाठीयेणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा पोलीस 
(००) (०१ जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ विनियम, 
दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग 
- दोन मध्ये नव्याने समावेश केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये मिळालेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०२१२४५३७२५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A ru n णि signed by Arun Vishnupant 
‘5 DN: c=IN, o=Government Of 
Vishnupant rere oe 
Joshi Date: 2016.09.02 12:45:37 +050 
(अ.वि.जोशी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, पुणे. 

३. सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, महात्मा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

५. कोषागार अधिकारी, पूणे 

६. अँड.श्री.शेखर नाफडे, ज्येष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 
७. विधी व न्याय विभाग (का 98), मंत्रालय, मुंबई. 
८ 
र 


. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


